"अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांसाठी पोलीस 
शिपाई भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग" योजनेच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/भाग-१/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ मे, २०१९. 


वाचा :- अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पोभप्र- २०१८/प्र.क्र.५२/का.९, 
दिनांक ०१.०९.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांसाठी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग 
योजना राबविण्याच्या सुधारित कार्यपध्दतीबाबतचे आदेश संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. सदर योजनेच्या अर्थसंकल्पविषयक बाबी हाताळण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांसाठी पोलीस शिपाई भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करणेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव लेखाशीर्ष - मराठी लेखाशीर्ष - इंग्रजी 
अल्पसंख्याक समाजातील मागणी क्र. झेडई-०१ Demand No- हार - 01 
a २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण जना 5 — Social Security and 
elfare 
02- समाज कल्याण 02 Social Welfare 


१०७ - स्वंयसेवी संस्थांना सहायक 
अनुदान 


०१ - अल्पसंख्याकाना सहायक अनुदान 


(०१) (३२)- पोलीस शिपाई भरती पूर्व 
परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजनेकरिता 
विविध संस्थांना सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (२२३५ सी २७९) 


107 - Assistance to Voluntary 
Organisations 


01- Assistance to Minorities 


(01) (32) — Grant -in-aid to 
various Institutions for Pre- 
examination Training Scheme 
for Police Recruitment 
(Scheme) (2235 C 279) 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/भाग-१/का.९ 


२. सदर शासन निर्णय, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक- सं.ख.वि./चा-१/अल्पसंख्याक विकास विभाग/युओआर-१४८/२०१८-१९/१०५४, 
दिनांक१७.०१.२०१९ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ वित्त विभाग/अर्थ-१४,दिनांक 
२०.०३.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१७१६३९१९१२१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Cc “७ AD -5 


८. 
र्‌. 


Digitally signed by Dinesh M. S 


1 DN: c=IN, t Of Maharashti inorities 
| nes h Development Department, postalCode=400032 
° t=Maharash 


2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a21 
33e0927ff26c0f01 6fdf, 


2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54 
419D0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 


Date: 2019.05.17 16:45:17 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/ २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


सह संचालक (सुधारणा), संचालनालय लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा 
मजला, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग अर्थ-१४ / कोषा-४, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्या-१४७१), मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


